हकीम समिती अहवाल २०१२ 
ऑटोरिक्षा/टॅक्सी भाडेदर सूत्र विहित करण्यांबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (परिवहन)विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एमव्हीआर-०७१२/प्र.क्र.४०(१)परि-२ 
जागतीक व्यापार केंद्र, ३० वा मजला, कफ परेड, मुंबई ४०० ००५ 
दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१२ 


वाचा : शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक :- एमव्हीआर-११११/प्र.क्र.९६६/परि-२, दि.१३.४.२०१२ 


शासन निर्णय :-राज्यातील ऑटोरिक्षांचे/टॅक्सींचे भाडेदर सूत्र विहित करण्याकरीता केंद्र 
शासनाचे सेवानिवृत्त सचिव श्री.पी.एम.ए. हकीम यांचे अध्यक्षतेखाली उपरोक्त शासन निर्णय, 
गृह विभाग, दिनांक १३.४.२०१२ अन्वये एक सदस्यीय समितीचे गठन करण्यात आले. 

२. समितीने सर्व संबंधित घटकांशी (Stake Holder) चर्चा करुन अहबाल शासनास सादर 
केला. सदर अहवाल मोटार वाहन विभागाच्या www.mahatranscom.in या संकेत स्थळावर 
जनतेच्या माहितीसाठी देखिल प्रसिध्द करण्यात आला. 

३. विविध ऑरटोरिक्षा/टॅक्सी संघटनांचे पदाधिकारी आणि ग्राहक पंचायतीचे पदाधिकारी 
यांच्याशी चर्चा करुन सदर अहवालातील शिफारशींबाबत त्यांचे मते जाणून घेण्यांत आली. 
तसेच अहवालातील शिफारशींबाबत परिवहन आयुक्‍त यांचे अभिप्रायही घेण्यात आले. 

४. समितीने केलेल्या शिफारशी, संबंधितांनी उपस्थित केलेले मुददे ब परिबहन आयुक्तांचे 
अभिप्राय विचारात घेऊन शासन याद्वारे राज्यातील ऑटोरिक्षांचे/टॅक्सींचे भाडेदर सूत्र विहित 
करण्याकरीता हकीम समितीने सादर केलेल्या अहवालास ऑटोरिक्षाबाबत सोबतच्या विवरण 
पत्र-१ मध्ये आणि टॅक्सीबाबत सोबतच्या विवरणपत्र-२ मध्ये दर्शविल्यानुसार स्विकृती देत 
आहे. 

५. राज्यातील सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी सोबतच्या विवरणपत्रातील 
निर्णयानुसार पुढील कार्यवाही करावी. 


५:हकीम अहवालावरील टिप्प्णी.०००५२7 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र AAA =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यांत आला असून सांकेतांक २०१२०९२८१०५२२८०२०० असा 


आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Maes 
(भि. रा. वाढवे ) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रत :- 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव 


मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहायक 

प्रधान सचिव (विशेष) गृह विभाग यांचे स्वीय सहायक 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट राज्य, मुंबई 

सर्व जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष संबंधित प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण 
सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
निवडनस्ती / परि-२ 


६४हकीम अहवालावरील टिप्प्णी,००८28 


विवरणपत्र-९ 


शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०७९२/प्र.क्र. ४०/परि-२, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१२ चे विवरणपत्र 
ओटोरिक्षांचे भाडे दर सूत्र विहित करण्याबाबत हकीम समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींबाबत शासनाने घेतलेले निर्णय. 


अंमलबजावणी 


1 FAS. Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Auto Table 1.docx 


रु. १२,०००/- एका चालव पाठी. 
याठिकाणी ७० टक्के ऑटोरिक्षा दोन पाळ्यात चालत 
असल्याने प्रति १.७ चालकांच्या कुटुंबांसाठी 
राहणीमानाचा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. 


पं सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ 
च्या तरतुर्दीप्रमाणे असावे. चालकांनी वर्गणी स्वत:च्या 


१.६.कि.मी. च्या ऐवजी १.५ कि.मी.करावा. ब किमान 
भाडे मूळ भाडयाच्या दीड पट असावे.ज्या ठिकाणी 
पहिला टप्पा १ किलोमीटरचा आहे. त्याठिकाणी 


(२.३.२.६) 


A iq ,रू.११०००/- 
एवढा एका चालकासाठी एका महिन्यासाठी. 
याठिकाणी ७० टक्‍के ऑटोरिक्षा दोन पाळ्यात 
चालत असल्याने प्रति रिक्षा १.७ चालकांच्या 
कुटुंबांसाठी राहणीमानाचा खर्च स्विकारण्यात 


प मान्य करण्यात ये 


याबाबत स्थानिक परिस्थिती विचारात घेऊन 
प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी किमान भाडे 
ठरवावे. मात्र किमान देय भाडे मूळ भाड्याच्या 
दिडपटीहून अधिक असणार नाही. 


किमान भाडे मूळ भाड्याच्या १.२ ते १.४ पट असावे. 


एप्रिल २०१३ पर्यन्त इलेक्ट्रॉनिक मीटर बसविलेले 
नसल्यास चालण्यास परवानगी देऊ नये. उर्वरित 
महाराष्ट्रासाठी अंतिम तारीख ३१.१२.२०१३ असावी 


शासन अधिसूचना दि.१३/३/२०१२ अन्वये 
ओऑटोरिक्षांना इलेक्ट्रॉनिक मीटर 
बसविण्याबाबतचे वेळापत्रक विहीत करण्यात 
आले आहे. त्यानुसार आवश्यक ती 
अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. 


he 


त्याऐवजी प्रत्येक टप्पा रिक्षांसाठी Yoo मीटरचा 
करण्याची शिफारस आहे. 


वे प मान्य करण्यात ये 
कारवाईला प्रसिध्दी द्यावी, परवाना क्रमांक ब वाहन 

क्रमांक संकेतस्थळावर टाकावेत. पहिल्या गुन्हयांसाठी 

परवाना निलंबित करावा तर दुसऱ्या गुन्हयासाठी तो 

रद्द कराबा. 


बाहन क्रमांक, परवाना क्रमांक इत्यादी माहिती वाहनात प्रर्दाशत करणे लॅमिनेटेड टाईप माहितीपत्रक/ ओळखपत्र 
क्रमांक इत्यादी माहिती आवश्यक आहे. आवश्यक करण्यात येईल. याची 
प्रदर्शित करणे. अंमलबजावणी बाह्य यंत्रणेमार्फत स्वतंत्रपणे 
करावी. याबाबत परिवहन आयुक्‍त कार्यालय 
स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करेल. 


रिक्षासाठी प्रत्येक पाळीसाठी उत्पन्न देय कि.मी. ६७ | (२.३.६.२) 
कि.मी. व वर्षाचे कामाचे कि.मी. ७० टक्के रिक्षा २ पाळयात चालत असल्याने 
वार्षिक उत्पन्न देय कि.मी.३४,१७० 
ee [रिकम्याधवेचोटक्केवरे [werd म 
पी.एन.जो.रिक्षा -२८.५ कि. मो. पेट्रोल रिव (२.३.६.५) पमितीची 
कि.मी. एल.पी.जी रिक्षा -२२.५ कि.मी (२.३.६.६ वब 
२.३.६.७) 


2FA).S.Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Auto Table 1.०० thee) 
“णा 


तती व$खभाल ख 
स्विकारण्यात येत आहे. 
रु. १९,००० एका पाळीत चालणाऱ्या 
रिक्षासाठी. रु २२,००० दोन पाळयात 
चालणाऱ्या रिक्षांसाठी 

शफारस मान्य करण्यात ये 


R a भाल ख रु. २१,००० एका पाळीत चालणाऱ्या रिक्षासाठी. | (२.३.७.५) 


रु २५,००० दोन पाळयात चालणाऱ्या रिक्षांसाठी 
[२.३.११.१(१)] 


[२.३.११.१(२)] | a 
[२.३.११.१(३)] 


[२.२.११.१(७)] 


भाडयाचे पूर्णाकांत रुपांतरण १ एकदाच १ पूर्णाकां 
रुपांतरण करावे. प्रति कि.मी. मूळ भाडे पूर्णांकित करु 
नये. पूर्णाकांत रुपांतरण करताना ४९ पैशांपर्यंतची 
रक्‍कम दुर्लक्षित कराबी व ५० ते ९९ पैशांचे रुपांतरण 


नजीकच्या रुपयात करावे. 


योजना असल्याने तिचे संवर्धन करावे व जास्तीत 
जास्त AMAT मान्यता द्यावी. सध्याच्या ३३ टक्‍के 
अतिरिक्त भाडयात बदल करण्याची गरज नाही. 


Tas २०० 


मीटरचा एक टप्पासाठी देय असणारे भाडे देण्यात येते. 
त्या दरात बदल करण्याची आवश्यकता नाही. 

५ या प्रवासाच्या व ठं 
भाडयाच्या २५ टक्के एवढे अतिरिक्‍त भाडे देय आहे. 
ते ३० टक्‍के एवढे करण्यात यावे. मात्र कालाबधीमध्ये 
बदल करण्याची आवश्यकता नाही. 


अतिरिक्‍त आकार. (मूळ भाड्याच्या २५ टक्के) कोणताही बदल 


आवश्यक नाही. 


36.8. Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Auto Table I.docx 


सरासरी किंमत 

२) भांडबली खर्चासाठी 
बाहनाची भारीत सरासरी 
किंमत (विभिन्न बयांच्या 
वाहनांचा विचार करुन) 
३) भांडवलापोटी सूत्रांत 
WAY व्याज 

४) घसारा 

(व्याज १४ टक्के गृहित 


तारखेस करावी. 

२) मूळ भाडयात Go पैशापेक्षा कमी बाढ देय असली 
तरी भाडे वाड देता येईल.. 

३) असाधारण परिस्थितीमुळे २० टक्क्यापेक्षा जास्त 
भाडे बाढ देय झाल्यास व भाडे सुधारणा करण्यास 
दोन महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असल्यास भाडे 
सुधारणा मध्येच लागू करावी. 


रु. ७,९२१ 


रु. ९,७७१ 
वाहनाचे आयुष्य ७ वर्षे तसेच साल्व्हेज मूल्य १० 
टक्के गृहित धरुन 


4rus ‘Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Auto Table !.docx 


(2.8.2.2) 


(2.8.2.2) 


(2.8.2.2) 


(2.8.2.2) 


yg पेम q य वेस 
भाडे सुधारणा करावी. तथापि, प्रति कि.मी. 
मूळ भाड्यात ५० पैश्यांपेक्षा जास्त बाढ देय 
असल्यासच भाडे सुधारणा लागू करावी. 


प मान्य करण्यात य॑ 


भाडे सुधारणा करताना त्यावेळी 
अस्तित्वात असणाऱ्या कर आणि विमा या 
घटकांची मुल्ये गृहीत धरण्यात याबीत. 


पाळयात चालणाऱ्या 
वाहनांची टक्केवारी 

पी.एन.जी.बाहन सुरु रिक्षासाठी सी.एन.जी.च्या किंम 
करण्यासाठी लागणारे ऑईल (वंगण) लागते. 
पेट्रोल/बंगण मूल्य 


मुद्दा HL ब १२ मध ण 
राहणीमानाचा खर्च व दुरूस्ती आणि देखभाल 
खर्च यामध्ये करण्यात आलेला बदल 
१६४.३ पैसे बिचारात घेता, एमएमआरटीए क्षेत्रातील 
रिक्षांसाठी प्रति कि.मी. देय भाडे (पैश्यात) 
उदाहरणादाखल खालीलप्रमाणे राहील. 
राहणीमानाचा खर्च ७१६.४ पैसे व्याज आणि घसारा --- ५१.८ 
प्रति कि.मी. देय भाडे १०१५.५पैसे/रु९०१५) ळ|  |केरव विमा------- eh 
किमान भाडे रु.१५.२२ दुरुस्ती व देखभाल खर्च -- ६१.७ 
--ापपणापीणापाी?पप?"??"?"??२20ल- (पुर्णांकात रु.१५) राहणीमानाचा खर्च --  ६५६.७ 
प्रति कि.मी. देय भाडे - = ९४७.८ 


(रु.९.४८) 
किमान भाडे :- 
(मूळ भाड्याच्या दिडपट 
घेतल्यास)-------------- रु.१४.२२ 
(पुर्णांकात रु.१४/-) 
राज्यातील इतर प्रादेशिक परिबहन 
प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील रिक्षामध्ये 


दुरुस्ती व देखभाल खर्च ६९.७ पैसे 


57: 1.3.ताळ्छकणता हताश Abwal 26.9.12 Auto Table [docx 


शिफारस 


च्छे .७ मध्ये एमएमअ 
क्षेत्रातील रिक्षांसाठी व परिच्छेद २.४.६.४ मध्ये 
राज्यातील इतर क्षेत्रातील रिक्षांसाठी सूत्र विहित केले 
आहे. 


Go x Yo आकाराचा aT uot 
सध्याच्या भाडयाऐबजी रु. 3 इतके भाडे देण्यात यावे 
म at ब इतर ठिकाणाव 


"याज 2 
आकारावयाचा सेवा आकार । सेवेसाठी रु.१० इतका दर प्रस्तावित आहे. 


GF:U.S.Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Auto Table I.docx 


इंधनाचा बापर, मिळ : 
ब रिकाम्या धावेची टक्केवारी (मुद्या क्र.२३ 
मध्ये दर्शविलेल्या पातळीत) विचारात घेऊन 
प्रति कि.मी. देय भाडे ठरवावे. 


(२.४.५-.७) मुद्दा क्र. १ व १२ मश 
आणि दुरूस्ती देखभाल खर्च यामध्ये केलेला 
बदल लक्षात घेऊन सदर सुत्रातील संबंधीत 
गुंगांक / भागांक यामध्ये अनुषंगिक बदल 
करून भविष्यात भाडे निश्‍चितीसाठी समितीने 
शिफारस केलेले सूत्र स्विकारण्यात येत आहे. 
[BRAC] ae 


(2.8.8.8) 


क्र. मुद्दा 


आकारावयाचे अतिरिक्‍त 
भाडे 


Wee [mated 


(2.8.8.8) 


१२ कि.मी. पर्य | भाडयाच्या ३० टक्‍के 
२५ कि.मी.पर्य | भाडयाच्या २५ टक्‍के 
२५ कि.मो.पेक्षा जास्त | भाडयाच्या २३ eae 


२) इतर ठिकाणापासून सेवेसाठी 


[४ कि.मी. पर्यंत | भाडयाच्या ३० za 
| १२ कि.मी.पर्यंत | भाडयाच्या २५ eae 


Peo der [भाड्याच्या २३ 
भाडयाच्या ३० 


Re mn ररिक्षांसाठी परव सतत वाढत असून | (२.५.२.१) रद्द झालेल्या रिक्षा परवान्यांचे फेरवाटप 


ओटोरिक्षांची संख्या मात्र सातत्याने खाली येत आहे. 


करण्याच्या प्रस्तावाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय 
वाहतूकीची परिस्थिती आणखी वाईट न करता, नवीन घेण्यात येईल. 
ओटोरिक्षांची संख्या काळजीपुर्वक ठरवावी लागेल. 
शासनाने याबाबत प्राथम्याने विचार करून पुरेशा 
रिक्षांची वाढ करण्याबाबत लवकर निर्णय घ्यावा. 

२९ Foal संख्या वाढविण्याबाबत मोटार वाहन | (२.५.३.१) पमितीची शिफारस स्विकारण्यात ये 
विभाग, वाहतूक पोलीस व नगरपालिका यांनी सक्रीय सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी याबाबत 
सहभाग घेऊन एकमताने कार्यवाही करणे अपेक्षीत त्वरीत उचित कार्यवाही करावी. 
आहे. 
Te. \J.S. Transport\T-2\Hakin Ahwal 26.9.12 Auto Table 1.docx 
aw) 


सत्रामध्ये मिरामराळ्या 
इंधनावरील ऑटोरिक्षासाठी 


भाडेनिश्‍चिती 


बगळता राज्यात इतरत्र 
चालणाऱ्या सर्व प्रकारच्या 
ओटोरिक्षांसाठी भाडेदर 
ठरविण्यास समर्पक मूल्ये 


8r. Y.S. Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Auto Table 1.docx 


मागणी विचारात घेण्याच्या लायकीची असून 
आवश्यक ती बंधने घालण्याच्या अधीन राहून ती 


स्विकारण्यात यावी. 


२.३.९.४ मध्ये ऑटोरिक्षांसाठी याबाबत शिफारस 


करण्यात आली आहे. 


येत 


२.४.६.२ मध्य | (२.४.६.२) 


ओऑटोरिक्षांसाठी याबाबत शिफारस करण्यात आली 


आहे. 


246 जर नेट नेर नेर fe येर fe सेर ak ake ok नेर 4९ 4९ जेर येर मॅर येर बॅट 


मुद्या mk बव मुद्या क्रशर म 
दर्शविल्याप्रमाणे राहणीमानाचा खर्च व दुरुस्ती 
देखभालीच्या खर्चातील बदलासह समितीची 
शिफारस तत्वत: स्विकारण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र-२ 


शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीआर-०७१२/प्र.क्र.४०/परि-२, दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१२ चे विवरणपत्र 
टॅक्सींचे भाडे दर सूत्र विहित करण्याबाबत हकीम समितीने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींबाबत शासनाने घेतलेले निर्णय. 


| क्र. | मुद्दा [ee | ae |] शासननिर्णय 1] 
१ | weds महिन्याचा | रु. १२,०००/- एका चालकासाठी एका महिन्यासाठी. | (१.३.२.४) मासिक खर्च रू.११०००/- 
राहणीमानाचा खर्च याठिकाणी wo टक्के टॅक्सी दोन पाळ्यात चालत एवढा एका चालकासाठी एका महिन्यासाठी. 
असल्याने प्रति टॅक्सी १.७ चालकांच्या कुटुंबांसाठी याठिकाणी ७० टक्के टॅक्सी दोन पाळ्यात 
राहणीमानाचा खर्च गृहित धरण्यात आला आहे. चालत असल्याने प्रति टॅक्सी १.७ 
चालकांच्या कुटुंबांसाठी राहणीमानाचा खर्च 
स्विकारण्यात येत आहे. 
२ । पेन्शन/निवृत्तो लाभ संघटित कामगार सामाजिक सुरक्षा कायदा २००८ | (१.३.२.५) पमितीची शिफारस मान्य करण्यात ये 
च्या तरतुदीप्रमाणे असावे. चालकांना वर्गणी स्वत:च्या आहे. 
उत्पन्नातून द्यावी. 
३ | किमान भाडे देय अंतर | एमएम क्षेत्रात पहिला टप्पा १.६.कि.मी. च्या | (१.३.३.२) पहिला टप्पा ही संकल्पना वगळण्यात ये 
(पहिला टप्पा) ऐवजी १.५ कि.मी.कराबा. ब किमान भाडे मूळ आहे. याबाबत स्थानिक परिस्थिती विचारात 
भाडयाच्या दीड पट असावे. ज्या ठिकाणी पहिला टप्पा घेऊन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी 
१ किलोमीटरचा आहे. त्याठिकाणी किमान भाडे मूळ किमान भाडे ठरवावे. मात्र किमान देय भाडे 
भाड्याच्या १.२ ते १.४ पट असावे. मूळ भाड्याच्या दिडपटीहून अधिक असणार 
नाही. 
¥ क्ट्रॉनिव Metal | ऑगस्ट २०१३ पूर्वी सर्वे टॅक्सींना इलेक्ट्रॉनिक म .३.४.१) जुन्या टॅक्सोंना प्रिंटरसह इलेक्ट्रॉनिक म 
अंमलबजावणी बसवावेत. बंधनकारक करण्याबाबत आवश्यक 
अधिसूचना निर्गमित करण्यात येईल. 


1 FNS. Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Taxi Table 2.docx 


si 
thie) 


| शिफारस so > शासन नि्णव 
अंतर हे १०० | सध्या प्रत्येक टप्पा १६६.६७ मो. (१| (९.३.४.३) शिफारस मान्य करण्यात ये 
मीटरच्या टप्प्यात दर्शबावे. | कि.मी./६ ) त्याऐबजी प्रत्येक टप्पा १०० मीटरचा आहे. 
करण्याची शिफारस आहे. 
सुधारणा करताना मीटरच्या | (१.३.४.४) पमितीची शिफारस. मान्य करण्यात ये 
पुर्नप्रमाणिकरणास ४५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी आहे. 
लागू नये. 
प शय कडकपणे हाताळाबेत, केलेल्या | (१.३.५.१) Tat शकाल मान्य करण्यात ये 
कारवाईला प्रसिध्दी Mal, परवाना क्रमांक ब वाहन आहे. 
क्रमांक संकेतस्थळावर टाकावेत. पहिल्या गुन्हयांसाठी 
परवाना निलंबित करावा तर दुसऱ्या गुन्हयासाठी तो 
रद्द करावा. 
क्स झोळखपत्र, वाहन क्रमांक, परवाना | (2.3.4.2) पुरेशा मोठ्या आव बीन प्रव 
ओळखपत्र, वाहन क्रमांक, | क्रमांक इत्यादी माहिती वाहनात प्रदर्शित करणे लॅमिनेटेड टाईप माहितीपत्रक/ ओळखपत्र 
परवाना क्रमांक इत्यादी | आवश्यक आहे. आवश्यक करण्यात येईल. याची 
अंमलबजावणी बाह्य यंत्रणेमार्फत स्वतंत्रपणे 
करण्यात येईल. याबाबत परिवहन आयुक्‍त 
स्वतंत्र प्रस्ताव सादर करतील. 
क पाळोसाठी उत्पन्न देय कि.मी. ७५ कि.मी. wo | (2.9.8.2) पमितीची शिफारस मान्य करण्यात येते | 
देय कि.मी. व वर्षाचे | टक्‍के टॅक्सी २ पाळयात चालत असल्याने वार्षिक आहे. 
उत्पन्न देय कि.मी. ३८,२५० र 
कवे (8.3.6.3) पमितीची शिफारस मान्य करण्यात ये 
। आहे. 
एक किलो इंधनात | सी.एन.जी.टॅक्सीसाठी - १७ कि.मी. (१.३.६.४) मान्य करण्यात ये 
i कापलेले अंतर पेट्रोल टॅक्सीसाठी -_ १२.५ कि.मी. (१.४.६.२) Ad 


2FNS. Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.t2 Taxi Table 2.docx 


i 


—_— 


|i शिफारस | पटिच्छेदक्र | [ore ete 

रु. ९२,००० एका पाळीत चालणाऱ्या टॅक्सीसाठी. | (8.3.0.3) स्ती ब देखभाल खर्च खालीलप्रमाण् 

रु १,०२,००० दोन पाळयात चालणाऱ्या टॅक्सींसाठी स्विकारण्यात येत आहे. 
रु. ७०,००० एका पाळीत चालणाऱ्या 
टॅक्सीसाठी. 
रु८०,००० दोन पाळयात चालणाऱ्या 
टॅक्सींसाठी 

पूर्णाकांत | फक्त एकदाच भाडयाचे पूर्णाकांत | (१.३.१०.१(१)) पमितीचो शिफारस मान्य करण्यात 

रुपांतरण करावे. प्रति कि.मी. मूळ भाडे पूर्णांकित करु आहे. 

नये. पूर्णाकांत रुपांतरण करताना ४९ पैशांपर्यंतची 

रक्‍कम दुर्लक्षित करावी ब ५० ते ९९ पैशांचे रुपांतरण 

नजीकच्या रुपयात करावे. 

चालकाच्या व प्रवाशांच्या दोघांच्या दृष्टीने फायदेशीर | [१.३.१०.१(२)] शफारस मान्य करण्यात 

योजना असल्याने तिचे संवर्धन करावे ब जास्तीत | (१.४.१०) आहे. 


जास्त मार्गाना मान्यता द्यावी. सध्याच्या 33 टक्के 
अतिरिक्‍त भाडयात बदल करण्याची गरज नाही. 


सध्या दोन मिनिटाच्या प्रतिक्षा कालावधीसाठी २०० | [१.३.१०.१(३)] 
मीटरचा एक टप्पासाठी देय असणारे भाडे देण्यात येते. 
त्या दरात बदल करण्याची आवश्यकता नाही. 

सध्या रात्री १२ ते ५ या प्रवासाच्या कालावधीसाठ 
भाडयाच्या २५ टक्के एवढे अतिरिक्‍त भाडे देय आहे. 
ते ३० टक्के एवढे करण्यात यावे. मात्र कालाबधीमध्ये 
बदल करण्याची आवश्यकता नाही. 


[१.३.१०.१(६)] 


अतिरिक्‍त आकार. 


पमितीचो शिफारस मान्य करण्यात ये 


आहे. 


सध्याच्या 
(मूळ भाड्याच्या २५ टक्‍के) कोणताही बदल 
आवश्यक नाही. 


ञःः \.S. Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Taxi Table 2.docx 


कराबी 


[ क्र. | मुद्दा | शिफारस | 
१७ सुधारणा केव 


| परिच्छेद क्र | 


[oe 


फारस 
१) वर्षातून एकदा शक्‍यतो मे महिन्याच्या पहिल्या | (१.३.११.१) 
तारखेस करावी. 
२) मूळ भाडयात ५० पैशापेक्षा कमी वाढ देय असली 
तरी भाडे वाढ देता येईल. 
३) असाधारण परिस्थितीमुळे २० टक्क्यापेक्षा जास्त 
भाडे बाढ देय झाल्यास व भाडे सुधारणा करण्यास दोन 
महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी असल्यास भाडे सुधारणा 
मध्येच लागू करावी. 


एकदा मे महिन्याच्या पहिल्या 
तारखेस भाडे सुधारणा करावी. तथापि, प्रति 
कि.मी. मूळ भाड्यात ५० पैशापेक्षा जास्त 
वाढ देय असल्यासच भाडे सुधारणा लागू 
कराबी. 


१) नवोन वाहनाची ६ 


सरासरी किंमत 

२) भांडबली खर्चासाठी 
बाहनाची भारीत सरासरी 
किंमत (विभिन्न वयांच्या 
बाहनांचा विचार करुन ) 
३) भांडबलापोटी सूत्रांत 
धरावयाचे व्याज 

४) घसारा 

( व्याज १४ टक्के गृहित 
धरुन) 


Rc 


रु. 8, ४०,३२० (१.४.२.१) 
(१.४.२.२) 


रु. १८३,१८० 


रु. २५,६४६ 


रु. १५,८२९ 
वाहनाचे आयुष्य साडेचार लाख कि.मी. किंवा १२ वर्ष 
तसेच साल्व्हेज मूल्य १० टक्के गृहित धरुन 


पमितोची शिफारस मान्य करण्यात येते _| 


आहे. 


१९ | कर आणि सर्व समावेशक | रु. १९,१२८ (९.४.३) समितीची शिफारस स्विकारण्यात येत आहे. 
बिमा भविष्यात भाडे सुधारणा करताना त्यावेळी 
अस्तित्वात असणाऱ्या कर आणि विमाया 
घटकांची मुल्ये गृहीत धरण्यात याबीत. 


13) S.Transport\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Taxi Table 2.docx 


Ayal) 


पेट्रोल/बंगण मूल्य 
व्याज आणि घसारा १०८.४ पैसे 


कर व विमा ५०.०० पैसे 

इंधन खर्च २५०.७ पैसे 

दुरुस्ती व देखभाल खर्च । २५८.८ पैसे 
राहणीमानाचा खर्च ६४०.०० पैसे 

प्रति कि.मी. देय भाडे १३०७.०९ पैसे (रु.१३.०८) 


किमान भाडे रु.१९.६२ 
त ताचा (पुर्णांकात रु.२०) 


A A a 
A nw 0 


SFJ.S.Transport\T-2\Hakim Ahwal 26,9,12 Taxi Table 2.docx 


मुद्दा 
पाळयात चालणाऱ्या ७० 2 
बाहनांची टक्केवारी 
पी.एन.जी.बाहन  सुरु। सी. 
करण्यासाठी लागणारे | टॅक्सी सुरु करण्यासाठी लागते. 


मुद्दा HY ब १२ मध्ये नमूद केल्याप्रमाण 
राहणीमानाचा खर्च व दुरूस्ती आणि 
देखभाल खर्च यामध्ये करण्यात आलेला 
बदल विचारात घेता, एमएमआरटीए 


क्षेत्रातील टॅक्सीसाठी प्रति कि.मी. देय भाडे 
(पैशात) उदाहरणादाखल खालीलप्रमाणे 
राहील. 

व्याज आणि घसारा-----९१०८.४ 


इंधन खर्च.................... २५०.७ 

दुरुस्ती व देखभाल खर्च..२०१.३ 
राहणीमानाचा खर्च........५८६.७ 

प्रति कि.मी. देय भाडे...९,९९७.९ (रु.१९.९७) 
किमान भाडे (मूळ 

भाड्याच्या दिडपट 

घेतल्यास)................. रु.१७.९५ 

(पुर्णांकात रु.९८/-) 

राज्यातील इतर प्रादेशिक परिवहन 
प्राधिकरणांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील टॅक्सी 


th) 


(१.४.६.२३) 


अन्यत्र चालणाऱ्या 


dear भाडे निश्‍चिती 


१९ ते २२ टक्‍के | २१ ते २४ za 


२४ | भविष्यात भ अहवालाच्या परिच्छेद १.४.५.७ मध्ये एमएमअ (१.४.५.७) 
निश्‍चितीसाठी सूत्र क्षेत्रातील टॅक्सींसाठी ब परिच्छेद १.४.६.४ मध्ये 
राज्यातील इतर क्षेत्रातील टॅक्‍्सींसाठी सूत्र विहित केले 
आहे. 


२५ | कुल haat % काळी-पिवळी टॅक्सीसाठी देय असलेल्या भाडयाच्या | (१.४.८.१) 
निश्‍चिती २५ टक्के जादा भाडे आकारण्याची सध्याची पध्दत 
चालू ठेवावी. 


।___ शासननिर्णण | 
ध्ये होणारा इंधनाचा बापर, मिळकतदायौ 
कि.मी. व रिकाम्या धावेची टक्केवारी (मुद्या 
क्र.२३ मध्ये दर्शविलेल्या पातळीत) विचारात 
घेऊन प्रति कि.मी. देय भाडे ठरवावे. 


शं वव एय य 


मुद्दा क्र. १ ब १२ णीम 

आणि दुरूस्ती देखभाल खर्च यामध्ये केलेला 
बदल लक्षात घेऊन सदर सुत्रातील संबंधीत 
गुंणांक / भागांक यामध्ये अनुषंगिक बदल 
करून भविष्यात भाडे निश्‍चितीसाठी 
समितीने शिफारस केलेले सूत्र स्विकारण्यात 
येत आहे. 

पमितीचो शिफारस स्विकारण्यात ये 


6F. \).S. Transport\T-2\Hakim Ahwal 26,9.12 Taxi Table 2.docx 


thee 


(१.४.११) 
(१.४.९.२) 
सेवेसाठी रु. २० आणि रेल्वे स्थानक व इतर ठिकाणी 
येथून सेवेसाठी रु. १५ इतके प्रस्तावित आहे 
७.४.९.४) हा शफारस स्विकारण्यात ये 
आकारावयाचे अतिरिक्‍त भाडयाच्या ३० SAA 
भाडे | २५ कि.मी.पर्यंत | भाडयाच्या २५ aaa 
भाडयाच्या ३० Ta 
भाडयाच्या २५ TH 
भाडयाच्या २३ टक्‍्वे 
भाडयाच्या २० 
रद्द य क्सी परबान्य ७रबा2प 
करण्याच्या प्रस्तावाबाबत स्वतंत्रपणे निर्णय 
घेण्यात येईल. 
टंडची संख्या वाढविण्याबाबत मोटार वाहन (१.५.२.१) पमितीची शिफारस स्विकारण्यात येत आहे. 
वाहतूक पोलीस व नगरपालिका यांनी सक्रीय सहभाग सर्व प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणांनी 
घेऊन एकमताने कार्यवाही करणे अपेक्षीत आहे. याबाबत त्वरीत उचित कार्यवाही करावी. 


‘TEAS. Transpor\T-2\Hakim Ahwal 26.9.12 Taxi Table 2. docx | | | Ae) 
शा 


क्सा j (8.4.3.8) 
परवानगी मागणी विचारात घेण्याच्या लायकीची असून 
आवश्यक ती बंधने घालण्याच्या अधीन राहून ती 
स्विकारण्यात यावी. 
एकाच ; : च्छेद क्र.१.३.९.२ मध्ये | (2.3.9.2) 
निरनिराळ्या इंधनाबरील | टॅक्सीसाठी याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. 


टॅक्सीसाठी भाडेनिश्‍चिती 


ब च्छेद क्र.१.४.६.३ मध्ये | (१.४.६. मुद्या ml TF मुद्या क्र.१२ मश 
मुंबई वगळता राज्यात | टॅक्सींसाठी याबाबत शिफारस करण्यात आली आहे. दर्शविल्याप्रमाणे राहणीमानाचा खर्च व 
इतरत्र चालणाऱ्या सर्व दुरुस्ती देखभालीच्या खर्चातील बदलासह 
प्रकारच्या  टॅक्सींसाठी समितीची शिफारस स्विकारण्यात येत आहे. 
भाडेदर ठरबिण्यास 

समर्पक मूल्ये 


= Ala) 


SPs. Transport\T-2\Hakim Ahwat 26.9,12 Taxi Table 2.docx 


